नागपूर सुधार प्रन्यास 
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम १९३६ मधील 


तरतुदीनुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर ही संस्था 
बरखास्त करण्याच्या प्रक्रियेसाठी गठीत समिती 
बरखास्त करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन निर्णय - क्रमांक-नासुप्र-२०१६/प्र.क्र.१३४/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च,२०२१ 


वाचा :- १) नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम, १९३६ 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९/०२/२०१७ 
प्रस्तावना : 
नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमातील कलम १२१ मधील तरतुदीनुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 
ही स्वायत्त संस्था बरखास्त करण्याबाबत दिनांक २७/१२/२०१६ च्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार याबाबतच्या संक्रमणाची कार्यवाही करताना 
आव्यक त्या शिफारसी करण्यासाठी प्रधान सचिव (नवि-२) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला होता. तद्नुसार प्रधान सचिव (नवि-२) यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्‍ती समिती संदर्भात 
संदर्भाधीन क्र.०२ येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला होता. 
सद्य:स्थितीत, मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक ०४/०२/२०२१ च्या बैठकीत, “नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर ही 
संस्था बरखास्त करण्याच्या उद्देशाने, मा.मंत्रीमंडळाने यापूर्वी दिनांक २७/१२/२०१६ आणि दिनांक 
१३/०८/२०१९ अन्वये प्राप्त घेतलेले निर्णय” सध्याच्या परिस्थितीत पुनर्विचारांती मागे घेतले आहेत. 
त्याअनुषंगाने, संदर्भाधीन क्र.०२ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्ती समितीच्या आवऱ्यकते संदर्भात निर्णय 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त प्रस्तावनेच्या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०२ अन्वये स्थापित समितीची आव्यकता 
रहात नसल्याने, शासन निर्णय सदर समिती याद्वारे बरखास्त करण्यात येत आहे. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१५२९२९९०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ; 
Satish Janardan Moghe : 
(achat मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
-2 


सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 

आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर 

महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. 

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे उप सचिव 

मा.मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहायक 

निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


AN AD 


SMS xX 
a 


> 


